सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ९ ] 


गुरुवार , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


[ किंमत : १८ रुपये] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व ८३५ । आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ८३७ समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , 
असलेले नियम व आदेश . 

जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ८३७ 

आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

८५० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
वर्णन केलेल्या सर्व्हे नं . ४१ ( भाग ), मौ . परभणी मधील १. ०४ हे . आर . 
जागेवर " ( यापूढे उक्त जागा " असे संबोधले आहे .) " आ . क्र . ४/ १० - खेळाचे 
मैदान " हे आरक्षण भागशः आहे ; 


मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी २०१५ 

आदेश 


आणि ज्याअर्थी, परभणी महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका “ असे 
संबोधिले आहे ) उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून 
दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही; 


क्र .टिपीएस-३११४ / १० प्र . क्र . १२२ / २०१४ / नवि- ३० ,- ज्याअर्थी, परभणी 
शहराची सुधारित व वाढीव क्षेत्राची विकास योजना ( भागशः ) शासन 
नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - ३१९९ / १३० /प्र .क्र . ३३/ ९९ / 
नवि -३० , दि . ३० सप्टेंबर , १९९९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १६ 
डिसेंबर , १९९९ पासून अंमलात आली आहे . तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची 
विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र .टिपीएस 
३१९९ / १३० प्र. क्र .१११ मे/ नवि - ३० दि . २४ ऑगस्ट , २००१ अन्वये मंजूर 
झालेली असून ती दि . १६ ऑक्टोबर , २००१ पासून अंमलात आली आहे . 
( यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ ( १ ) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त नगरपरिषदेवर दि . 
११ जानेवारी, २०१२ रोजीची सुचना (यापुढे " उक्त सुचना " असे संबोधिले 
आहे.) बजाववून उक्त जागा उक्त महानगरपालिकेने विहीत कालावधीत 
संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) अन्वये 
उक्त सुचना बजावल्यानंतरही , उक्त महानगरपालिकेने बारा महिन्याच्या 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही . 


औ . भाग १- १०८ 


८३५ 


८३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


खेळाचे मैदान " हे आरक्षण भागश : उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित 
करित आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या 
अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमिनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने , 
उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ६२४८ २०१३ 
मध्ये दि . ९. १० .२०१३ च्या आदेशान्वये उक्त आरक्षण कलम १२७ मधील 
तरतुदीनुसार उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे आदेश पारीत केले आहेत , 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२ ) नुसार उक्त आरक्षण 
उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे . 


प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणाखालील व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या 
भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , परभणी शहर महानगरपालिका , परभणी 
यांच्या कार्यालयात कर्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यत 
ठेवण्यात आली आहे . 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात 
महाराष्ट्र शासन विकास योजना परभणी ( सु .+ वा क्षे) मधील" आ .क्र . ४/ १० 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे तालुका , व जिल्हा 


सर्व्हे नं ./ गट नं 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेमधील आरक्षण 


सर्व्हे नं - ४१ ( भाग ) 


१.०४ हेक्टर 


मौजा - परभणी ता . परभणी, 
जिल्हा - परभणी 


" आरक्षण क्र . ४/ १० , खेळाचे मैदान 
( भागश :) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


म . मो . पाटील 
अवरसचिव , महाराष्ट्र शासन 


GOVERNMENTOFMAHARASHTRA 

Urban Development Department, 
Mantralaya ,Mumbai400 032 
Dated : 16 February, 2015 

ORDER 


Act to the said Corporation , being the Planning Authority , 
informing that the said land has not been acquired by the said 
Corporation , Within the stipulated period ; 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


And Whereas even after service of the said notice as afore 
said the said land has not been acquired within a period of 
twelve months from the date of the service of said notice 
under sub - section ( 1 ) of section 127 of the said Act , by the 
said Corporation ; 


No. TPS -3114/ 10 / CR- 122/ 2012/ UD - 30 : Whereas , The 
Development Plan of Parbhani(Revised + Additional Area ) has 
been party sanctioned by the Government vide Notification 

No. TPS3199/130/ CR- 33/ 99/ UD-30, Dated 30th September, 1999 
and has come into force with effect form the 16th December 
1999 and whereas the republished part of the Development Plan 
has been sanctioned vide Notification No. TPS 3199/ 130/CR 
111 ( A)/ 2001 / UD - 30, Dt. 24thAugust, 2001 which has come 
into force with effect from the 16th October , 2001. (hereinafter 
referred to as " the said Development Plain " ) ;; 


And Whereas , the Hon ble High Court of Judicature at 
Bombay, Aurangabad Bench in Writ Petition No- 6248 of 2013 
filed by the owner of the said land , has vide its order dated 9 / 
10 /2013, held that the said reservation , to the extent of the 
said land , stands Lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


And whereas it is accordingly expendient to notify that the 
said reservation to the extent of the said land has stand Lapsed . 


And whereas, in the said Development Plan , the land ad 
measuring 1.04 Hectare , bearing survey No.41 ( part) ofMouje 
Parbhani,more Particularly described in the Schedule appended 
hereto ( hereinafter referred to as " the said land ") is reserved 
as part of " Site No. 4/ 10 - Play Ground ", 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1) and (2) of section 127 of the said Act and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby notifies that the part of reservation " Site 

No. 4/ 10 - Play Ground " onthesaid land stands Lapsed to the 
extent of the said land and the said land stands released and 
shall be available to the owner for the purpose of develop 
ment as otherwise premissible in the case of adjacent land 
under said Development Plan . 


And whereas the said land has not been acquired by the 
then Parbhani Muncipal Corporation (hereinafter referred to 
as " the said Corporation " ) whithin ten years form the date on 
which the said Development Plan came into force ; 


And whereas, the owner of the said land has, issued a 
notice dated 11th January , 2012 ( hereinafter referred to as " the 
said Notice") under Sub -Section ( 1) of section 127 of the said 


A copy of the part plan showing the area on which the said 
reservation has Lapsed Vide this order is available in the of 
fice of the Commissioner , Parbhani City Municipal Corpora 
tion , during office hours on all working days for inspection of 
public upto one month . 


औरंगाबाद विभाग 


८३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 

SCHEDULE 


Sr. N 


Mouja, Tq. Dist. 


Survey No /Gut. No 


Area of the Land 


Reservation of Development Plan 


1 . 04 Hecture 


Part of " Side No . 4 /10, Play Ground " 


Mouza - Parbhani 
Tq . Parbhani 
Dist. Parbhani 


Survey No . 41 
( Part) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M .Patil 
Under Secretary to Government 


NOTIFICATION 
No. SPP -1115 /A .S . 6 / D - 14 .- In exercise of the power 
sconferred by sub -section (8 ) of the section of the 24 Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ), the Government 
ofMaharashtra hereby appoints Adv. Shri Ujjwal Nikam as " 
Special Public Prosecutor " for conducting Session Case bear 
ing no. 340 /14 which is all the cases arising out of C .R . No. 
195 / 2014 registered at Parner Police Station , Dist. Ahemdnagar. 


आहेत . सदरहु बदल दर्शवून विकास योजना नकाशा व बदलाची यादी 
लोकांचे माहितीस्तव प्रसिध्द करण्यात येत आहे . नकाशा व यादी ( १ ) मा . 
जिल्हाधिकारी , लातूर ( २) उपनियोजनकार , सिडको, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची 
जुनी इमारत , शिवाजी चौक , लातूर व ( ३ ) नगर रचनाकार , पत्रकार भवन , 
तहसिल कार्यालय परिसर, लातूर यांचे कार्यालयात नागरीकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 

( दि . मा . मेहर ) 

नियुक्त अधिकारी 
विकास योजना लातूर झालर क्षेत्र 

तथा 
सहाय्यक संचालक, नगर रचना , नांदेड . 


___ 2.The fees and other charges of Adv.Shri Ujjwal Nikam, 
Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this dept. 


3 . His appointment is strictly subject to the condition of 
service laid down in the Maharashtra Lwa Officers ( Appoint 
ment, Conditions Of Service and Remuneration ) Rules 1984 . 


4 . The Government reserves the right to /revoke/Modify / 
annul the order without assinging any reasons. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 

Ajit Kawade 
Section Officer, Law & Judiciary Department. 
Date : 23RD January , 2015. 


संकिर्ण अधिसुचना , नेमणूका , पदोन्नती इत्यादी 

४ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे 

कलम २८ (४ ) नुसार 

जाहीर सुचना 
क्र . वियो/ लाझाक्षे/ ससंनर/ १७५ /दि . २४ -२- २०१५ सिडको ( शहर व 
औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित ) कार्यालयाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम १९६६ चे ( यापुढे उक्त अधिनियम म्हणून संबोधलेला ) 
कलम २६ अन्वये लातूर झालर क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना ( यापुढे उक्त 
विकास योजना संबोधलेली ) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि . २२- ४- २०१० 
रोजी प्रसिध्द केली आहे . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( २) अन्वये स्थापन नियोजन समितीने 
प्रसिध्द उक्त प्रारूप विकास योजनेवरील प्राप्त हरकती व सुचना विचारात 
घेऊन अहवाल सादर केलेला आहे . प्राप्त हरकती/ सुचना व नियोजन 
समितीने सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन उक्त विकास योजनेत 
उक्त अधिनियमाचे कलम - २८ ( ४ ) अन्वये काही बदल करण्यात आलेले 


U /S 28 (4 ) ofMaharashtra Regional & Town Planning 

___ Act. 1966 

PUBLIC NOTICE 
No. DP /LFA /ADTP / 175 Date :- 24 .2 . 2015 CIDCO (City & 
Industrial Development Corporation Maharashtra Ltd .) has 
published Draft Development Plan (here after referred to as 
the said development plan ) of Latur Fringe Area u /s 26 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 (here after 
referred to as the said act) in Maharashtra Govt. Gazette 
Dt.22. 04 . 2010. 

Considering objections/ suggestions received to 
published said Development Plan , the Planning Committee 
u /s 28 (2 ) of the said act submitted report. Considering 
objections & suggestions and report of Planning Committee , 
Some changes and modifications to said Development Plan 
have been made u /s 28 (4 ) of the said act. The said Development 
Plan showing modifications and changes and list of changes is 
published u /s 28 (4 ) of the said act for public information and the 
same is kept open for public inspection in the office of 

( 1) Collector, Latur 

(2 ) Dy. Planner, CIDCO , Old Building of Collectorate, 
Shivaji Chowk.Latur 

(3 ) Town Planner, Patrakar Bhavan , Tashil office premise , 
Latur 

( D . M .Mehar) 

Officer Appointed 
Dev. Plan , Latur Fringe Area 


Asstt . Director of Town Planning Nanded . 


८३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १५.०२ .२०१५ चे ०६ . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक ०१.०३ .२०१५ चे २४.०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


हा आदेश दिनांक १२ .०२.२०१५ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


वाचा : पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र क्र . जिविशा/ जा / का . व. सु / ३७ 
( १ ) ३/ २०१५ - ५९१, दि . ११ .०२.२०१५ . 


स्वाक्षरित / 

आर . टी . इतवारे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 


आदेश 


जालना :- दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ 


जा .क्र . २०१५ / आरबी/ डेस्क -१ /पोल- १/ कावि - १३२ - ज्या अर्थी माझ्या 
असे निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 
होत आहे . तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , 
रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचे पत्र जिविशा/ जा / HSC/SSC / 
परिक्षा/ १४४ दप्रसं / २०१५- ५९२ . 


आदेश 


दिनांक १९ .२.२०१५ रोजी शासकीय शिवजयंती संपुर्ण जिल्ह्यात साजरी 
करणार येणार आहे. त्यानुषंगाने शहरात व ग्रामीण भागात शिवजयंती 
मिरवणुक काढण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक १७. २. २०१५ रोजी महाशिवरात्री 
सण साजरा होणार आहे . दिनांक २१ .२. २०१५ पासून उच्च माध्यमिक 
परिक्षा जालना शहरात व जिल्ह्यात सुरु होत आहे , वरील पार्श्वभुमीवर 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही , 
त्या अर्थी मी , आर . टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकराचा वापर करुन 
याद्वारे खालील निर्देश देत आहे . शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजीनक ठिकाणी किंवा त्या 
आसपास , 


जा .क्र .२०१५ / आरबी / डेस्क - १/पोल -१/ कावि -१३२ - ज्या अर्थी माझ्या 
असे निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना जिल्ह्यात उच्च 
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा अनुक्रमे दिनांक २१/ ०२/ २०१५ ते २६/ 
०३/ २०१५ आणि दिनांक ०३/ ०३/ २०१५ ते २६/ ०३/ २०१५ पावेतो घेण्यात 
येणार आहेत . सदरील परिक्षाच्या कालावधीत परिक्षा केंद्रावर कोणताही 
गैरप्रकार होवू नये या करिता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळ औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद जालना जिल्ह्यातील अधिसुचित 
केलेल्या संबधित परिक्षा केंद्र परिसरातील २०० मीटर हद्दीत परिक्षा चालू 
असतांना यांनी काही पालक , परिक्षा न देणारे विद्यार्थी उपद्रव करीत 
असतात . परिक्षार्थ्यांना नकला पुरविणे व परिक्षा केंद्राच्या परिसरात घुटमळत 
राहण्यामुळे त्याच्या या कृत्यामुळे शांतता भंग होवू शकते करिता दिनांक 
२१/ ०२/ २०१५ ते २६/०३/ २०१५ आणि ०३/०३/ २०१५ ते २६/ ०३/ २०१५ पावेतो 
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही म्हणून फौजदारी दंडा संहिता १९७३ चे कलम १४४ 
लागू करणे आवश्यक आहे . 


अ . शस्त्रे , लाठया , सोटे, बंदुके , तलवारी, भाले , चाकू व शरिरास 
इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगाणार नाही . 


ब . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी 
घातक वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


क . दगड किंवा उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) प्रवर्तक 
शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 


त्या अथी मी , आर . टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर 
करुन जिल्ह्यातील सर्व परिक्षा केद्रांच्या परिसरात २०० मीटरच्या हद्दीत 
परिक्षा चालू असताना पालकांना प्रवेश करण्यास , परिक्षा न देणाऱ्या व्यक्तीस 
व केद्रांच्या सभोवती असणाऱ्या झेरॉक्स , केंद्राच्या उपयोग परिक्षा केंद्राच्या 
ठिकाणी गैरप्रकार होणे करिता होवू नये यास याद्वारे प्रतिबंध करीत आहे . 


ड . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणनार 
नाही. 


इ . व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 


हा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
देण्यांत आला. 


नाही. 


फ . आवेषी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 


स्वाक्षरित / 

आर . टी . इतवारे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 


जालना : दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


८३९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी 


पोलीस अधिक्षक यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 


आदेश 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचे पत्र जिविशा/ जा / का .व. सु/३७ 
( १ ) ३ / २०१५ - ५९१ . HSC/ SSC / परिक्षा/ १४४ दप्रसं / २०१५- ५९२ . 


आदेश 


जा .क्र .२०१५/ आरबी / डेस्क -१ /पोल -१/ कावि- १३२ :- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 
होत आहे. तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , 
रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


जा . क .जिविशा/ एम .ए/ ३६/ २०१५ .- ज्या अर्थी माझ्या असे निर्दशनात 
आले आहे की , नांदेड शहरातील तणावग्रस्त परिस्थिती पहाता नांदेड 
शहरात व जिल्ह्यात दिनांक ०४ .०१. २०१५ रोजी सर्वत्र मुस्लीम बांधवाच्यावतीने 
ईद ए मिलाद ( महमद हजरत पैंगबर) जंयती, मोठया प्रमाणात साजरी 
होणार आहे . हजरत महमद पैंगबर जयंती निमित्त मिरवणूका काढण्यात 
येतात. तया अर्थी सदरच्या मिरवणूका व ईतर कार्यक्रम शांततेत पार 
पडावेत त्यात कसल्याही प्रकारची बाधा होवू नये व जिल्ह्यात शांतता टिकून 
राहावी म्हणून मी परमजीत सिंह दहिया , पोलीस अधिक्षक , नांदेड मला 
मुंबई पोलीस कायदा कलम ३६ अधिनियम १९४९ प्रमाणे प्रदान झालेल्या 
अधिकारान्वये खालील आदेश देण्यात येत आहे. 


दिनांक ०४ .०१. २०१५ चे ०००० वाजे पासून ते २४.०० वाजे पर्यंत नांदेड 
शहरात व जिल्ह्यात व सर्व पोलीस स्टेशन स्वाधिन असलेले अंमलदार 
किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस कायदा कलम ३६ मधील पोट 
कलम अ ते ई प्रमाणे खालील अधिकार प्रदान करण्यांत आले आहे . 


दिनांक १९ .२. २०१५ रोजी शासकीय शिवजयंती संपुर्ण जिल्ह्यात साजरी 
करण्यात येणार आहे . त्यानुषंगाने शहरात व ग्रामीण भागात शिवजयंती 
मिरवणुक काढण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक १७.२.२०१५ रोजी महाशिवरात्री 
सण साजरा होणार आहे . दिनांक २१ .२. २०१५ पासून उच्च माध्यमिक 
परिक्षा जालना शहरात व जिल्ह्यात सुरु होत आहे , वरील पार्श्वभुमीवर 
लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही 
अनुचित प्रकार घडू नये. त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . 


अ ) रस्त्यावरील व रस्त्या वरुन जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा 
जमावातील लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे व कोणत्या रितीने वागावे ते 
फर्मविण्यासाठी . 


ब ) अशा कोणत्याही मिरवणूकीना कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या 
वेळी जावे किंवा जावू नये हे ठरविण्या बध्दल . 


त्या अर्थी मी , आर. टी . इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याद्वारे पाच ( ५ )किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका , 
मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 


क ) सर्व मिरवणूकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व पुजे अर्चेच्या 
प्रार्थनास्थळाच्या सर्व जागाच्या आसपास पुजे आर्चेच्या वेळी कोणताही 
रस्ता किंवा सार्वजीनक जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळे 
होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा न होवू देण्याबददल . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व 
उपविभागीय जालना, अंबड , परतूर भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणूका , सभा , मोर्चा यांना लागू होणार नाही. 


ड ) सर्व रस्त्यावर किंवा रस्त्यामध्ये सर्व धक्यावर व धक्यामध्ये आणि 
सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे धुण्याच्या व उतरविण्याच्या जागेच्या ठिकाणी 
व जागेमध्ये व ईतर सार्वजनिक किंवा लोकांच्या जाण्या येण्याच्या जागेमध्ये 
सुव्यवस्था राहण्याबद्दल किंवा ढोल ,ताशे, ईतर वाद्य वाजविणे आणिशिंगे 
ईतर कर्कश वाद्य वाजविणे वैगेरे नियम करण्यात बद्दल आणि त्यावर 
नियंत्रण ठेवण्या बद्दल . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १५. ०२ . २०१५ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक ०१ .०३ . २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


हा आदेश आज दिनांक १२ .०२.२०१५ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


ई ) तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक करमणूकीच्या ठिकाणी 
ध्वनीक्षेपन आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुचना देण्या संबंधी. 


स्वाक्षरित / 

आर. टी . इतवारे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 


__ फ ) मुंबई पोलीस अधिनियम कलम ३३,३५,३७ ते ४० ,४२,४३ ,४५ या 
अन्वये नमुद केलेल्या कोणत्याही हुकमापेक्षा कमी दर्जाचे व त्यास पुष्ठी 
देणारे दुय्यम अधिकाऱ्यांना जबाबदारी हुकूम करण्यासाठी मार्गदर्शनपर 
आदेश देण्याबाबत . 


जालना :- दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ 


मी या पुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही ईसमांनी सदरचा आदेश 
लागू असे पर्यत नांदेड जिल्ह्यात जाहीर सभा , मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा, 
ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस फौजदार किंवा त्यांच्या वरिष्ठा काढून 


११ 


८४० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
तारीख व वेळ पुर्व परवानगी शिवाय आयोजित करु नये . तसेच संबंधीत 
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पालन करावे. सदर जाहीर सभा , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
मिरवणूका , पदयात्रा, समायोचित घोषणा देवू नयेत . 

पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ४८३/ २०१४, दिनांक २९ .९ .२०१४ . 
सदरचा आदेश लग्नाच्या वरातीस , प्रेत यात्रेस लागू नाही . या आदेशाचे 

२ ) श्री . क . ई . खान , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
उलघंन केल्यास तो मुंबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे आपराधास 
पात्र ठरेल . 

अहमदपूर , यांचा दिनांक ३० .१. २०१५ व ३१. १. २०१५ या ( ०२ ) 

दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
सदरचा आदेश संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात दिनांक ०४ .०१ . २०१५ चे ०००० 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
वाजे पासून ते २४ . ०० वाजे पर्यंत लागू राहील हा आदेश माझ्या सही 

रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 
शिक्यानिशी आज दिनांक ०१.०१. २०१५ रोजी दिला आहे . 

आदेश 
परमजीत सिंह दहिया 

पोलीस अधिक्षक , नांदेड क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ४५९/ २०१५ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
नांदेड : दिनांक ०१ जानेवारी २०१५ . 

श्री . क . ई. खान, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांची दिनांक ३०.१. २०१५ व ३१.१.२०१५ या ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १.२.२०१५ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 

दिनांक ३० .१.२०१५ ते पासून दिनांक २.२. २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत त्यांना मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

येत आहे . 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ४८३/ २०१४, दिनांक २९.९.२०१४ . 

__ श्री . क . ई. खान, हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
२) श्रीमती . आर . ए . माळाकोळीकर , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

पदावर नेमण्यात येईल . 
कनिष्ठ स्तर , लातूर , यांचा दिनांक ५. २. २०१५ ते ७. ५. २०१५ 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 

श्री . क . ई . खान , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे 
विनंती अर्ज. 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर 

या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 
३) सहा . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 

श्री . क . ई . खान , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ .९. २०१४ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
आदेश 

राहील . 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ४९९/ २०१५ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

व्ही . डी . डोंगरे 
श्रीमती. आर . ए . माळाकोळीकर , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक ५.२.२०१५ ते ७.२.२०१५ 

लातूर :- २ फेब्रुवारी , २०१५ . 
पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत तसेच सदरील 
कालावधीत त्यांना मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


१० 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


श्रीमती. आर . ए . माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानतंर 
त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती . आर. ए . माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


वाचा : १. श्री . आर . एन . चव्हाण , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 

स्तर, केज यांचे अर्जित रजेचे आवेदन पत्र जा . क्र ३२८ / 
२०१५ , दिनांक २१/ ०१/ २०१५ . 


आदेश 


श्रीमती . आर . ए . माळाकोळीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ .९. २०१४ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 


क्र . प्रशा/ बी - ४/ ९७८ / २०१५ .- जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री . आर. एन . चव्हाण , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
केज यांना दिनांक २० /०१/ २०१५ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची वाढीव अर्जित 
रजा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या दिनांक १६/ १२/ २०१५ ते १९/ ०१ / 
२०१५ रोजीच्या रजेस जोडून कार्यात्तर मंजूर करण्यात येते . 


व्ही . डी . डोंगरे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


लातूर :- ५ जानेवारी , २०१५ . 


महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . आर. एन . 


८४१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 
चव्हाण , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , केज म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले 

जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


१४ 


असते . 


पहा : श्री . डी.एन. जनकवार, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज यांचे 
अर्जित रजेचे आवेदन पत्र जा . क्र ३६२/ २०१५, दिनांक २२ /०१/ २०१५ . 


आदेश 


वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर. एन . चव्हाण , 
यांना त्यांच्या मुळपदी ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज म्हणून 
नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर . एन. चव्हाण , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , केज यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार 
श्री . डी . एन. जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, केज यांच्याकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

मंगेश आर . जाधव , 

जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड . 
बीड - २३ जानेवारी २०१५. 


का . आ . क्र . प्रशा/ बी - ४/ ९८०/ २०१५ .- जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री . डी .एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज 
यांना दिनांक २७/०१/ २०१५ ते २९ / ०१/ २०१५ ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
दिनांक २४/०१/ २०१५ व २५/ ०१/ २०१५ रोजीच्या सुटटीच्या फायदयासह 
मंजूर करण्यात येउन दिनांक २६/०१/ २०१५ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या 
झेडावंदन कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक ३० /०१/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


१३ 


महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . डी . एन . जनकवार, 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
केज म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 


वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . डी . एन . जनकवार , 
यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज म्हणून त्यांच्या 
मुळपदी काम करीत राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
वाचा : १. श्री . आर. एन . चव्हाण , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 

केज यांचे अर्जित रजेचे आवेदन पत्र जा . क्र ३६१/२०१५ , 
दिनांक २२/०१/ २०१५ . 

आदेश 
क्र . प्रशा/ बी -४/ ९७९/ २०१५.- जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री . आर . एन . चव्हाण , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
केज यांना दिनांक २७/०१/ २०१५ ते दिनांक २९ / ०१/ २०१५ या (०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४/ ०१/ २०१५, २५/ ०१/ २०१५ ते २८ /०१/ 
२०१५ रोजीच्या सुटटचीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येउन दिनांक 
२३/ ०१/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० /०१ / 
२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , केज यांचा कामाचा कार्यभार श्री . आर. ए.शिंदे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , केज यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . तसेच श्री . आर.ए.शिंदे 
यांना वरील रजेच्या कालावधीत केज येथील उपकोषगार कार्यालयातून 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, केज यांचे न्यायालयातील कार्यालयीन 
कामासंबधीच्या रक्कम काढणे, भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात . 


तसेच आपण दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजी झेडावंदन केल्याचे 
प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर करावे . 


मंगेश आर . जाधव 
जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड . 


बीड - २३ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) (ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . आर . एन . 
चव्हाण , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , केज म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले 
असते . 


१५ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा : श्री . एस.एस जहागिरदार दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, धारुर यांचे अर्जित रजेचे आवेदन पत्र जा . क्र 
१२९ / २०१५, दिनांक १७/ ०१/ २०१५ . 


आदेश 


वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर. एन . चव्हाण , 
यांना त्यांच्या मुळपदी ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज म्हणून 
नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर . एन . चव्हाण , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , केज यांच्या न्यालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार आर. 
ए . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज यांच्याकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

मंगेश आर . जाधव , 

जिल्हा न्यायाधीश - ३ , बीड. 
बीड - २३ जानेवारी २०१५ . 


का आ .क्र . प्रशा/ बी -२/ १०९१/ २०१५ - जिल्हा न्यायाधीश- ३, बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री .एस . एस जहागिरदार , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, धारुर यांना दिनांक १२/ ०१/ २०१५ रोजीची 
एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा रद्द करण्यात येते 
तसेच दिनांक १२ /०१/२०१५ व १३/१/ २०१५ या (०२) दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


८४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . एस .एस . 
जहागिरदार , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, धारुर म्हणून त्यांच्या मुळपदी 
काम करीत राहिले असते . 


कार्यभार श्री . आर. पी . याधव , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , शिरुर कासार 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. व श्री . आर. पी .यादव यांना पाटोदा येथील 
उपकोषगार कार्यालयातून दिवाणी न्यायालय , क . स्तर , पाटोडा यांचे 
न्यायालयातील कार्यालयीन कामासंबधीच्या रक्कम काढणे, भरणे तसेच 
आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात . 


वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री .एस. एल जहागिरदार , 
यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग, धारुर म्हणून नियुक्त केले जाते . 


शेखर सी .मुनघाटे 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश -३, बीड . 


बीड - २८ जानेवारी २०१५ . 


__ वरील रजेच्या कालावधीत श्री . एस . जहागिरदार . दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , धारुर यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार 
श्री . आर.एन . चव्हाण , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , केज यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . तसेच वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर.एन. चव्हाण , 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , केज यांना धारुर येथील उप कोषगार 
कार्यालयातून दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , धारुर न्यायालयातील कार्यालयीन 
कामकाजा संबधीच्या रक्कम भरण , काढणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


शेखर सी .मुनघाटे 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड . 


१७ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : श्री . संजीव एस . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश - १ , बीड यांचे परावर्तीत 
रजेचे आवेदनपत्र क्रमांक दिनांक ०२/ ०२/ २०१५ . 

आदेश 
का . आ . क्र . प्रशा/ बी -२ / १४६३ / २०१४ - जिल्हा न्यायाधीश-३, बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री . संजीव एस .शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश - १, व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , बीड यांना दिनांक २७/०१/ २०१५ ते दिनांक ३१/ ०१/ २०१५ 
या ( ०५ ) दिवसाची परावर्तीत रजा ( वैद्यकिय कारणास्तव ) दिनांक ०१/ ०२/ 
२०१५ रोजीच्या सुटटीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येते . 

महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . संजीव एस.शर्मा, 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले 
असते . 

वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . संजीव एस. शर्मा, 
यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
बीड म्हणुन नियुक्त केले जाते . 


बीड - २९ जानेवारी २०१५ . 


१६ 


प्र. जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


पहा : श्री . भा . भा . शेळके , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पाटोदा यांचे पत्र 
जा . क्र १९८/ २०१५ , दिनांक २७/ ०१ / २०१५ . 


आदेश 


___ वरील रजेच्या कालावधीत संदर्भ क्रमांक २ नुसार श्री . शेखर सी .मुनघाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश - ४, बीड येथील उपकोषगार कार्यालयातुन जिल्हा न्यायालय , 
बीड मधील कार्यालयीन कामकाजा संबधीच्या रक्कम भरणे, काढणे तसेच 
आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकर प्रदान करण्यात आलेले होते. 


का . आ .क्र . प्रशा/ बी - २/ १०९२/ २०१५ .- जिल्हा न्यायाधीश -३, बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री . भा . भा . शेळके , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व । 
न्यायदंडाधिकारी प्र .वर्ग, पाटोदा यांना दिनांक २८/ ०१/ २०१५ ते ३१/ ०१ / 
२०१५ या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक ०१/ ०२/ २०१५ रोजीच्या 
सुटटीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येउन दिनांक २७/०१/ २०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ / ०२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे . 


अशोक . अ. भटकर 
प्र . जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 


बीड - ०२ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . भा . भा . 
शेळके , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग , पाटोदा म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम 
करीत राहिले असते . 


वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . भा . भा . शेळके 
यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्र .वर्ग, पाटोदा म्हणून नियुक्त केले जाते . 


१८ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : ०१ . श्री . मंगेश. आर . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -३, बीड यांचेकिरकोळ 

रजेचा अर्ज दिनांक ३० / ०१/ २०१५ . 
०२ . जिल्हा न्यायालय बीड यांचे पत्र जा . क्र . १३४२/ २०१५. दिनांक 

३१/ ०१/ २०१५ . 
०३ . श्री . मंगेश आर. जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -३, बीड यांचे परावर्तीत 

रजेचे आवेदनपत्र क्रमांक . १३४८/ २०१५, दिनांक ०३/ ०२/ २०१५ . 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . भा . भा . शेळके , दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र .वर्ग, पाटोदा यांच्या न्यालयाच्या संपुर्ण कामाचा 


याच्य 


माचा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


८४३ 


आदेश 
का .क्र . बी -४/ प्रशा/ १४७७/ २०१५ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री . मंगेश. आर. जाधव , जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड यांना 
दिनांक २८ / ०१/ २०१५ व दिनांक २९/ ०१/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची परावर्तीत 
रजा ( खाजगी कारणास्तव ) विशेष बाब म्हणून कार्यात्तर मंजूर करण्यात 


येते . 


महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . मंगेश आर . जाधव , 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड 
म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . मंगेश. आर. जाधव , 
यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री .मंगेश. आर . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश 
३, बीड यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामचा कार्यभार श्री . शेखर सी मुनघाटे 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ , बीड यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : ०१. श्री . आर. एस . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , बीड यांचे 

अर्जित रजेचे आवेदनपत्र जा . क्रमांक १०५१/ २०१५ दिनांक ०२ / 
०२/ २०१५ . 

आदेश 
क्र . प्रशा/ बी -२/ १३८७/ २०१५.- जिल्हा न्यायाधीश - ३ , बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री . आर. एस. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , बीड यांना 
दिनांक ०४/०२/ २०१५ व दि .०७/ ०२ / २०१५ या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा 
दिनांक ०८ /०२ / २०१५ रोजीच्या सुटटीच्या फायदयासह मंजूर कण्यात 
येउन दिनांक ०३/ ०२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०९/ ०२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात यते . 

महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . आर . एस .पाटील, 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
___ वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर . एस .पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , बीड यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , बीड म्हणून नियुक्त केले जाते . 


अशोक . अ . भटकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . 


बीड - ०४ फेब्रुवारी २०१४ . 


१९ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा : ०१. श्रीमती. ज .रं. राउत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माजलंगाव 

यांचे परावर्तीत रजेचे आवेदनपत्र क्रमांक ४९१/ २०१५ दिनांक 
३० /०१/ २०१५ . 

आदेश 
क्र . प्रशा/ १४७९ / २०१५ :- जिल्हा न्यायाधीश- ३ बीड आदेश देत आहेत 
की , श्रीमती. ज .रं. राउत , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माजलंगाव 
यांना दिनांक २७/०१/ २०१५ व २८ /०१/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची परावर्तीत 
रजा ( वैद्यकिय कारणास्तव) विशेष बाब म्हणुन कार्यात्तर मंजूर करण्यात 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर. एस. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , बीड यांचा कार्यभार सौ . एस . आर. भांगडिया झंवर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर बीड यांना बीड येथील जिल्हा कोषागार कार्यालयातुन 
दिवाणी न्यायालय , व .स्तर , बीड या न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजा 
संबधीच्या रक्कम भरणे , काढणे , तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात . 

मंगेश आर . जाधव 

जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड . 
बीड - ०२ फेब्रुवारी २०१५ . 


२१ 


येते . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्रीमती . ज .रं. राउत , 
हया वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , माजलंगाव म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिल्या असत्या . 

वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती . ज .रं . राउत , 
त्यांच्या मुळपदी ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माजलंगाव म्हणून 
नियुक्त केले जाते . 


वरील मंजूर करण्यात आलेल्या रजेच्या / कालावधीत श्रीमती . ज . रं. राउत , 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माजलंगाव यांचे कामाचा कार्यभार 
श्री . आर . के . गुज्जर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माजलगाव यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 

मंगेश आर . जाधव 

जिल्हा न्यायाधीश - ३ , बीड . 
बीड - ०४ फेब्रुवारी २०१५ . 


पहा : श्री . बी . सी . मोरे , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , बीड 

यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्र जा . क्रमांक १०२०/ २०१५ दिनांक 
३१/ ०१ / २०१५ . 

आदेश 
का . आ .क्र . प्रशा/ १३८८/ २०१५.- जिल्हा न्यायाधीश- ३, बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री . बी . सी . मोरे , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बीड यांना दिनांक ०२/ ०२/ २०१५ ते ०७/ ०२/ २०१५ या ( ०६ ) दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक ०१/०२/ २०१५, दिनांक ०८ /०१/ २०१५ रोजीच्या सुटटीच्या 
फायदयासह मंजूर करण्यात येऊन दिनांक ३१/०२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९/ ०२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परववानगी देण्यात आलेली आहे . 

महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . बी . सी . मोरे , 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क .स्तर , बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 


८४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . बी . सी . मोरे , 

२३ 
यांना त्यांच्या मुळपदी ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , बीड म्हणून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
नियुक्त केले जाते . 

वाचा . - १. श्री . एनसी . बोरफळकर , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरील रजेच्या कालावधीत श्री . बी . सी . मोरे, चौथे, सह दिवाणी 

क . स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्रमांक ६७७ / 
न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांचे कामाचा कार्यभार श्री . आर. एस .पेरे , दुसरे 

२०१५ , दिनांक २७ जानेवारी , २०१५ अन्वये सादर केलेला 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बीड यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

रजेचा अर्ज. 

आदेश 
मंगेश आर . जाधव 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

करितात - 

जिल्हा न्यायाधीश - ३, बीड . 
बीड - ०२ फेब्रुवारी २०१५ . 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ८०९ / २०१५.- श्री . एनसी . बोरफळकर , ५वे सह 

दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, उस्मानाबाद 
२२ 

यांची दिनांक २७ जानेवारी , २०१५ ते २९ जानेवारी २०१५ या ( ०३) तीन 

दिवसांची नादेय रजा ( अनर्जित रजा Leave not due ) महाराष्ट्र नागरी 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 

सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ६२ नुसार मंजूर करण्यांत येवून , 

सदरील रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
पहा : श्री . डी . एन . जनकवार . सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, केज यांचे 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एनसी . बोरफळकर , ५वे सह दिवाणी 
अर्जित रजेचे आवेदनपत्र जा . क्रमांक ३६२/ २०१५ दिनांक २२/ ०१/ २०१५ . 

न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
आदेश 

काम पहातील . 

जर श्री . एनसी. बोरफळकर , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
का आ . क्र . प्रशा/ बी - ४/ १३८९/ २०१५ .- जिल्हा न्यायाधीश-३ , बीड आदेश 

व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
देत आहेत की , श्री . डी . जनकवार . सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज 
यांना दिनांक ३० / ०१/ २०१५ या ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा यापुर्वी मंजूर 
करण्यात आलेल्या दिनांक २७/०१/ २०१५ ते २९ / ०१/ २०१५ रोजीच्या अर्जित श्री . एनसी . बोरफळकर , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व 
रजेस जोडून कार्यत्तर मंजूर करण्यात येते . 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत 

त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आर. बी .हणवते ६ वे सह दिवाणी 
महाराष्ट नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) न्यायाधीश , क . स्तर , न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . डी . एन . ठेवण्यात येतो . 
जनकवार , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी 

सुरेंद्र प . तावडे 
न्यायाधीश क . स्तर , केज म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
असते . 

उस्मानाबाद :- २८ जानेवारी , २०१५ . 


दोन 


२४ 


वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . डी . एन. जनकवार , 
यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर, केज म्हणून नियुक्त केले 
जाते . 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . डी . एन . जनकवार . सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , केज यांचा कामाचा कार्यभार श्री . आर. ए.शिंदे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , केज यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. तसेच श्री . 
आर. ए.शिंदे, यांना वरील रजेच्या कालावधीत केज येथील उपकोषगार 
कार्यालयातुन दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , केज यांचे न्यायालयातील 
कार्यालयीन कामाकाजासंबधीच्या रक्कम काढणे, भरणे तसेच आवश्यक 
त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा . - १ . श्री . म . म . शेख , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कळंब 

यांचे पत्र जा . क्रमांक ३९४/ २०१५ , दिनांक ०४ फेब्रुवारी, 
२०१५ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


मंगेश आर . जाधव 
जिल्हा न्यायाधीश - ३ , बीड . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ १०३७/ २०१५.- श्री . म . म . शेख, दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, कळंब यांची दिनांक २१ जानेवारी , 
२०१५ ते ३१ जानेवारी २०१५ या ( ११) अकरा दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 
(रजेपुढील दिनांक ०१ फेब्रुवारी , २०१५ या एका दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायदयासह ) कार्यात्तर मंजूर करण्यांत येवून , सदरील रजेच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


बीड - ०२ फेब्रुवारी २०१५ . 


अर्ज. 


२५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 

८४५ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म . म . शेख , हे दिवाणी न्यायाधीश , 

२६ 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , कळंब म्हणून काम पहातील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा . - १ . श्री . ग . सो .ढोबळे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - १, भूम यांचे 
जर श्री . म . म . शेख , हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 

पत्र जा . क्रमांक २६९ / २०१५, दिनांक २७ जानेवारी , २०१५ 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , कळंब म्हणून 

अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
कार्यरत राहिले असते . 
दोन 

आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
श्री . म . म. शेख , हे दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 

करितात - 
प्रथम वर्ग, कळंब यांच्या सदरील रजेच्या/सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ८४६ / २०१५ .- श्री . ग . सो . ढोबळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . सि . ना . गोडबोले , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 

न्यायाधीश - १ , भूम यांची दिनांक २८ जानेवारी , २०१५ ते ३१ जानेवारी , 
स्तर , न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, कळंब यांनी पाहिले . 

२०१५ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
सुरेंद्र पं. तावडे नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार (रजेपुढील दिनांक ०१ फेब्रुवारी , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . २०१५ या एका दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
उस्मानाबाद :- ०४ फेब्रुवारी , २०१५ . 

दिनांक २८ जानेवारी, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ 
फेब्रुवारी , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

देण्यांत येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ग . सो . ढोबळे , हे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 

- १, भूम म्हणून काम पहातील . 
वाचा .- १ . श्री . यो . प्र. मनाठकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्रमांक ८७४ / २०१५ , दिनांक 

जर श्री . ग. सो .ढोबळे, हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा 
०४ फेब्रुवारी , २०१५ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 

न्यायाधीश - १ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
अर्जित रजेचा अर्ज . 

दोन 
कार्यालयीन आदेश 

श्री . ग. सो .ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, भूम यांच्या सदरील 

रजेच्या /सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

व . आ .पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
करितात - 

एस . आय . पठाण 
क्र . काव्यवि/(प्रशा )/ १०३८/ २०१५.- श्री . यो . प्र . मनाठकर , सह दिवाणी 

प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांची 

उस्मानाबाद :- २९ जानेवारी , २०१५ . 
दिनांक ०५ फेब्रुवारी , २०१५ ते ०७ फेब्रुवारी २०१५ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० 

२७ 
नुसार (रजेपुढील दिनांक ०८ फेब्रुवारी , २०१५ या एका दिवसाच्या सुट्टीच्या 

पोलीस अधिक्षक यांजकडून 
फायदयासह ) कार्यात्तर मंजूर करण्यांत येते . 

वाहतुक नियंत्रण व नियमनात्मक आदेश 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . यो . प्र . मनाठकर , हे सह दिवाणी उस्मानाबाद जिल्ह्यात दिनांक १९/ ०२ / २०१५ शिवजंयती उत्सव ( शासकीय ) 
न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

साजरा होणार आहे . 
जर श्री . यो . प्र . मनाठकर , हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते सह क्र . जि .वि . शा ./ ६९७/ २०१५.- तरी वरील उत्सव जिल्ह्यात शांततेत पार 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . पडावेत मिरवणुका दरम्यान वाहतुकीचेनियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक 

आहे व काणताही अनुचित प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधिकत 

रहावी जर , तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर मात 
श्री . यो . प्र . मनाठकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर 

करता यावी , म्हणुन मी अभिषेक त्रिमुखे पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ओं . रा . देशमुख , २ रे 

सर्व पोलीस उपनिरिक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि . १८ / 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व .स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 

०२/ २०१५ रोजीचे ०० .०० ते दि . २० / ०२/ २०१५ रोजीचे ०८ .०० वाजे पावेतो 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

खालील प्रमाणे अधिकार प्रदान करत आहे . 
सुरेंद्र पं.तावडे 

१. सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

जमावातील लोक कशा रितीने चालावे, त्यांनी त्याची वर्तवणुक किंवा वागणुक 
उस्मानाबाद :- ०४ फेब्रुवारी , २०१५ . 

कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 


दोन 


८४६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
२ . अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने जाव्यात किंवा ___ No / Estt ./482 of 2015.- The Principal District & Sessions 
कोणत्या मार्गानी जाऊ नयेत ते मार्ग विहित करणे . 

Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 

w .e.f 16 -02- 2015 to 18 -02 - 2015 with benefit ofperfixing holi 
३. सर्वमिरवणुकांना व जमावाचे प्रसंगी व प्रतिमा पुजनाच्या कोणत्याही days falling on 14th February 2015 after Lokanayalaya & 15th 
सडकेवरुन किंवा सार्वजनीक जागी किंवा लोंकाच्या एकत्र जमण्याच्या February 2015 and suffixingholidays falling on 19th February 
जागी, गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल , 

2015 with permission to leave the headquarter to Smt. V. P . 

Phadnis, Civil Judge ( J.D .) & JMFC , Partur. 
अशा सर्व ठिकाणी अडथळे होउ न देणे. 
४. सर्व रस्त्यावर , नद्यांचे घाटांवर सार्वजनीक ठिकाणी , स्नानाचे 

On return from the said leave Smt. V.P .Phadnis , is resposted 

as Civil Judge (J.D ) & JMFC , Partur 
कपडे धुण्याचे ठिकाणी जागेमध्ये बंदोबस्त व आणि शिंगे कर्कश वाद्य 
वाजविणे, यावर नियमन करणे , अगर त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 

No locum tenens is necessary . 
५. सक्षम अधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३ , 

Certified under note 2 below M .C .S ( Pay ) Rule 39 that 
३४ , ३७ ते ४२, ४५ यसा कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही , नियमनात्मक 

Smt. V . P.Phadnis, would have continued to officiate as Civil 
आदेशांचे अधिन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

Judge (J .D .) & JMFC , Parturhad She not proceed on leave for 

the above period . 
६ . जो कोणी नियमनात्मक आदेशांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लघंन 
करेल तर तो मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 

In her absence the charge of her Court is Kept with Civil 
राहील . 

Judge (J. D .) & JMFC , Manthain additionto his own duties . 
__ अभिषेक त्रिमुखे 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 

Note has been taken in the service Book of the concerned . 
उस्मानाबाद :- १० फेब्रुवारी , २०१५ . 

R . V . Deshmukh , 
Principle district & Sessions Judge, 

Jalna . 
सहाकारी संस्था 

Jalna : - 09 - 02- 2015 . 


अधिसुचना 


DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


क्र . कक्ष./ स्वंय संस्था / नों . ६३१६/ २०१४ - उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
तालुका नांदेड हे कै. धुरपतबाई सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्या. मगनूरा , नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) 
अन्वये क्रमांक एनएनडी/ एनएनडी / जीएनलएल/ ४५१ ऑफ २०१४ दिनांक 

/ ११/ २०१४ या क्रमांकाने नोदविण्यात आलेली आहे. 


OFFICE ORDER 


NO. B. 2/ 


12 of 


2015 


Read : Application dated 09-02 -2015 submitted by Shri. 
V. S.Deshpande, Adhoc District Judge - 3 & Addittional Ses 
sions Judge, Jalna for grant of earned leave and order Passed 
on it 


उपरोलिखीत अधिनियमानातील कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम १९६१ मधील १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " आहे . 

पी . जी .पपुलवार 

___ उपनिबंधक 

सहकारी संस्था ता . नांदेड 
नांदेड :- दिनांक २५ नोंव्हेबर , २०१५ . 


___ No/ Estt./ 483 of 2015.- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for ( 03 ) days 
w .e .f 11 - 02 - 2015 to 13 -02 -2015 with benefit of availment of 
suffixing holiday falling on 14th & 15th February 2015 with per 
mission to leave the headquarter to Shri. V. S .Deshpande, 
Adhoc District Judge - 3 & Additional Sessions Judge, Jalna 


On return from the said leave Shri . V .S .Deshpande , is 
resposted as Adhoc District Judge -3 & Addittional Sessions 
Judge , Jalna 


DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 
NO . B. 2/11 of 2015 


No locum tenens is necessary . 


Read : Application dated 05 -02- 2014 submitted by Smt. 
V .P .Phadnis , Civil Judge ( J.D ) & JMFC , Partur for grant of 
earned leave and order Passed on it 


Certified under note 2 below M . C .S ( Pay) Rule 39 that Shri. 
V .S .Deshpande ,would have continued to officiate as Adhoc 
District Judge -3 & Additional Sessions Judge , Jalna had he 
not proceed on leave for the above period . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 

८४७ 
In hir absence the charge of hir Court is Kept with Adhoc 

नोंदविण्यात आली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम संस्था 
District Judge - 1 & Addittion Sessions Judge, Jalna in addi 

अधिनियम १९६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
tion to his own duties . 

नियम १९६१ च्या नियम क्र . १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
Note has been taken in the service Book of the concerned. 

संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संस्था असे आहे . 

उपनिबंधक , 
R . V. Deshmukh , 

सहकारी संस्था , ता . बीड . 
Principle district & Sessions Judge, बीड :- दिनांक २२ ते ३० जानेवारी २०१५ . 

Jalna . 
Jalna : - 09 - 02 - 2015 . 


31 


DISTRICT & SESSIONS COURT, JALNA 


OFFICE ORDER 


NO . B. 2 / 10 of 2015 


Read : Application dated 5 -02 - 2015 submitted by Smt. 
S .R .Gaikwad , Civil Judge (JD ) & JMFC , Bhokardan for grant 
of earned leave and order Passed on it 


No/ Estt./ 461 of 2015.- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
w .e.f 11 -02 - 2015 to 13 -02 - 2015 to Smt. S .R .Gaikwad , Civil Judge 
(JD ) & JMFC , Bhokardan . 

On return fromthe said leave Smt. S . R. Gaikwad , is 
resposted as Civil Judge ( JD ) & JMFC , Bhokardan . 

No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M . C . S ( Pay ) Rule 39 that 
Smt. S . R. Gaikwad , would havecontinued to officiate as Civil 
Judge ( JD ) & JMFC , Bhokardan . had She not proceed on 
leave for the above period . 


अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था 

पंजीबध्द डाकेने 
वाचा :- १. संचानालयाचे आदेश जा . क्र . कार्या- ६ ( ४)/ सुतगि /कलम 

७७/ ६८४९ / ०३, दिनांक ३० / ०५/ २००३ . 
२ . संचालनालयाचे आदेश जा . क्र . कार्या- ६ ( ४)/ सुतगि / कलम 

- ७७/ ११७०/ ०६, दिनांक ०६ / १२/ २००६ . 
३ . संचालनालयाचे आदेश जा . क्र . कार्या- ६ ( ४)/ सुतगि / 

कलम- ७७/२४३/ १०, दिनांक ६/१/ २०१० . 
४ . शासन पत्र क्रमांक सूतगि -१४१० /प्र .क्र .४५/ टेक्स - १( ब ), 

दिनांक १९/ ३/ २०१० . 
५ . शासन पत्र क्रमांक सूतगि - १०११/ प्र.क्र . १२८ / टेक्स - १( ब ), 

दिनांक २८ / १/ २०१५ . 
क्र . कार्या ६ ( ४) सूतगि / १५५३ / २०१५.- उपरोक्त संदर्भीय वाचा 
क्रमांक १ मधी दिनांक ३०/ ५/ २००३ चे आदेशान्वये महाराष्ट्र सहाकारी 
संस्था अधनियम , १९६० चे कलम ७७ अ ( १ ) ( १अ ) च्या तरतूदीनुसार 
प्रियदर्शनी अनुसूचित जाती सहकारी सूतगिरणी मर्या. लातूर जिल्हा लातूर 
सूतगिरणीचे नामनिर्देशित संचालक मंडळाचे जागी जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , लातूर यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यांत आली 
होती . त्यामध्ये अशंतः बद्दल करुन गिरणीवर उक्त प्रशासका ऐवजी 
श्रीमती स्मृती पाटील , सहाय्यक निबंधक अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , सहाकरी 
संस्था , लातूर यांची वाचा क्रमांक २ संचालनालयाचे आदेश दिनांक ६ / १२ / 
२००६ चे आदेशान्वये नियुक्ती करण्यांत आली होती. तद्नंतर वाचा क्रमांक 
३ संचालनालयाचे आदेश दिनांक ६/ १/ २०१० अन्वये अशंतः बदल करुन 
उक्त अधिनियमामाचे कलम ७७ अ ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार गिरणीचे 
प्रशासक श्रीमती स्मृती पाटील , सहाय्यक निबंधक अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था लातूर एवेजी श्रीमती के . एम श्हा सहाय्यक संचालक 
अर्तंगत प्रादेशिक उप संचालक वस्त्रोद्योग , औरंगाबाद यांची प्रशासक 
म्हणून नियुक्ती करण्यांत आली होती. वाचा क्रमांक ४ दिनांक १९/ ३ / २०१० 
रोजीचे संचालनलयाचे आदेश दिनांक ६/१/ २०१० अन्वये प्रशासक नेमणूक 
करण्याचे आदेश स्थगित करुन , पुर्ण चौकशी होईल पर्यत श्रीमती पाटील , 
सहाय्यक निबंधक , यांनाच प्रशासक म्हणून कायम ठेवावे असे आदेश मा . 
मंत्री ( वस्त्रोद्योग ) यांनी दिले आहे . 


In her absence the charge ofher Court is Kept with Civil 
Judge(JD) & JMFC , Bhokardan. in additionto his ownduties. 

Note has been taken in the service Book of the concerned . 


(Sd) x x x 
I/c.Principle district & Sessions Judge, 

Jalna . 


Jalna : - 07 - 02- 2015 . 


३२ 


सहाकारी संस्था 


अधिसूचना 


क्र . उपनि/ प्रशा/ न्यूभारत / सुबे/ नोंद १४३/ १५ .- अधिसूचित करण्यात येते 
की , न्यूभारत सशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. बीड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमयम १९६० चे कलम ९ ( १) सन 
१९६१ चा नियम क्र . ( २४ ) अन्वये, नोंदणी क्रमांक बीएचआर / बीएचआर / 
( आरएसआर ) ( एसआर ) ४४२/ २०१५ दि . २२ ते ३० जानेवारी २०१५ अन्वये 


उपरोक्त वाचा क्रमांक ५ शासन पत्र दिनांक २८ / १/ २०१५ अन्वये 
संचालनालयाचे दिनांक ६/ १/ २०१० रोजीचे आदेशास तत्कालीन मा . मंत्री 
महोदयांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यांस मा . मंत्री ( वस्त्रोद्योग ) महोदयांनी 


२५ 


८४८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
मान्यता दिली आहे . संचालनालयाचेदिनांक ६/ १/ २०११ रोजीचे स्थगिती आली आहे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ (१ ) 
आदेश उठविण्यात आले असल्याने आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करणे अन्वये व महाराष्ट्र सहाकरी संस्था नियम १९६१ च्या नियम क्र . १० ( १ ) 
बाबत निर्देश दिले आहेत . सबब वरील विवेचनास अधिन राहून खालील 

अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा 
प्रमाणे आदेश देत आहे . 

साधन साधन संस्था असे आहे . 

उपनिबंधक , 
आदेश 

सहकारी संस्था ता . बीड 

बीड : दिनांक ३० जानेवारी २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७ अ ( ४) तसेच 
महाराष्ट्र शासन , कृषि व सहकार विभाग यांचे निर्णय क्रमांक डीटीआर / 
१०७१/ २५१०९/ सी -३, दिनांक २२/ ३/ १९७२ आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार 
व वस्त्रोद्योग विभाग , यांचे शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३/ ११६२/ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश 
सीआर- ४७/ १५ सी , दिनांक ७/ ८/ १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानूसार मी , रिचा बागला , संचालक वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त 

वाचा : १ . जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ब - २ ( १ ) 

२०१/ २०१५. दिनांक ०८ . ०१ . २०१५ . 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र शासन , नागरपूर याद्वारे उपरोक्त 
वाचा मधील दिनांक ६/१/ २०१० चे आदेशालात अशंतः बदल करुन प्रियदर्शनी २ . श्री . एम . व्ही चव्हाण , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
अनुसचित जाती सहकारी सूतगिरणी मर्या. लातूर जिल्हा लातूर सूतगिरणीवर 

स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . २७१/ २०१५, दि . १५ जानेवारी , २०१५ 
श्रीमती सुरेखा फुपाटे , प्रादेशिक उपसंचालक , वस्त्रोद्योग , औरंगाबाद 

व त्यावरील आदेश . 
यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुकती करीत आहे . 

कार्यालयीन आदेश 
सूतगिरणीचे उपविधीनुसार संचालक मंडळास असलेल सर्व अधिकार 

क्र . ब- २ ( १ ) ४६६/ २०१५ .- श्री . एम . व्ही . चव्हाण , पाचवे सह दिवाणी 
प्रधिकृत अधिकाऱ्यांना राहतील व ते संचालनालयाचे नियंत्रणात राहून 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांची संदर्भीय आदेशा अन्वये दि . १२.०१. २०१५ 
निर्देशनानुसार कामकाज पार पाडतील . त्यांनी संस्थेच्या निवडणूकीने संचालक ते १५.०१.२०१५ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर करण्यात आली 
मंडळ अस्तित्वात आणण्याची कार्यवाही सहा महिन्याचे आंत करावी व होती. त्यांच्या विनंतीवरुन दिनांक १५ .०१. २०१५ या एका दिवसाची अर्जित 
केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल वेळोवळी संचालनालयात सादर रजा रद्द करण्यात येते . 


करावा . 


द . उ . मुल्ला 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


प्राधिकृत अधिकऱ्यांची नियुक्ती सहा महिन्याचे कालावधीकरीता राहील 
कोणत्याही परिस्थितीत मुदत वाढ मिळणार नाही . 


नांदेड : दिनांक १६ जानेवारी , २०१५ . 


सबब आदेशाचे आज माझे सही शिक्यानिशी निर्गमीत केला आहे . 


रिचा बागला 
संचालक , वस्त्रोद्यो तथा 
अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था 

महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
वाचा :- १ ) श्री . आर . टी . नागरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 

कंधार यांचे पत्र जा .क्र . ९२/ २०१५ दिनांक १७.०१. २०१५ व 
सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


३४ 


सहाकारी संस्था 


अधिसूचना 


क्र . ब- २( १) ५८२/ २०१५.- श्री . आर . टी . नागरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक २७.०१.२०१५ ते २९ .०१. २०१५ या तीन दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . टी . नागरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . टी . नागरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर , कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जा .क्र . उपनि/ प्रशा/मराठवाडा/ अर्बन / क्रे / नोंद/ १५ .- अधिसूचित करण्यात 
येते की , मराठवाडा अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि .बीड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) सन 
१९६१ चा नियम क्र . ( २४ ) अन्वये, नोंदणी क्रमांक बीएचआर / बीएचआर/ 
आरएसआर /(एसआर ) ४१३/ २०१५ दि . ३०/ १/ २०१५ अन्वये नोंदविण्यात 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


८४९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे व फौजदारी 
विभागाचे जरुरी व तात्कालीन काम सह दिवाणी कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी 
पहावे, असा आदेश झाला आहे . 


वाचा :- १ ) श्री .म . व . चव्हाण , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 

नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ५०१/ २०१५ दिनांक २७.०१ . २०१५ 
व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


द . उ . मुल्ला 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

नांदेड 


नांदेड २० / २१ जानेवारी , २०१५ . 


३७ 


याच्या पर 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


वाचा :- १ ) श्री . एस . एस . आरदवाड , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 

स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . ४१४ / २०१५ दिनांक २१ .०१.२०१५ 
व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


क्र . ब-५ (१) ८९० /२०१५ :- श्री . म . व . चव्हाण , पाचवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२.०२.२०१५ ते ०४ .०२ . २०१५ या 
एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०१ .०२. २०१५ 
रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक ३१.०१.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०५ .०२.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म . व . चव्हाण , पाचवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . व . चव्हाण , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक ०१.०२.२०१५ रोजीचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
नांदेड यांनी सांभाळावा व दिनांक ०२ .०२.२०१५ ते ४.०२ .२०१५ या कालावधीतील 
कार्यभार सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


आदेश 


क्र . ब - २( १ ) ७८२/ २०१५ .- श्री . एस. एस . आरदवाड , दुसरे सह दिवाणी । 
न्यायाधीश , क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम । 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७.०१. २०१५ ते २९ .०१.२०१५ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २४ .०१ .२०१५ ते २६.०१.२०१५ या सुट्ट्यांच्या फायदा, तसेच 
दिनांक २३.०१ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३०.०१.२०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


द . उ . मुल्ला 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

नांदेड 


नांदेड ३० जानेवारी , २०१५ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . आरदवाड , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . आरदवाड , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- १ ) श्री . आ . ज्ञा . मारगोडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 

स्तर , भोकर यांचे पत्र जा . क्र . १६० / २०१५ दिनांक २७.०१ .२०१५ 
व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाना 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

द . उ . मुल्ला 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 


क्र . ब - ५ ( १) ८९१/ २०१५ :- श्री . आ . ज्ञा . मारगोडे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२.०२.२०१५ ते ०४ .०२.२०१५ या 
एकुण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०१.०२.२०१५ 
रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक ३१ .०१.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०५ .०२.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . ज्ञा . मारगोडे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


नांदेड 


नांदेड २३ / २७ जानेवारी , २०१५ . 


८५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन ०८ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


४१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते श्री . आ . ज्ञा . मारगोडे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
भोकर यांनी सांभाळावा. 


वाचा :- श्री . रा . पा . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , नायगांव 

( बा ) यांचे पत्र जा . क्र . ९७/ २०१५ दिनांक ०२.०२. २०१५ व 
सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


द . उ . मुल्ला 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

नांदेड 


नांदेड : दिनांक २८ जानेवारी , २०१५ . 


क्र . ब - २( १ ) १०९२/ २०१५ .- श्री . रा . पा . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वयेदिनांक ०३.०२.२०१५ ते ०७.०२ . २०१५ या एकुण 
( ०५) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०८ .०२.२०१५ रोजीच्या 
सुट्टीचा जोडून व दिनांक ०२.०२ . २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०९ .०२ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश 
वाचा : श्री . एस . एच . गरड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, बिलोली 
यांचे पत्र क्र . १०३/ २०१५ दिनांक २१.०१.२०१५ सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . रा . पा . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , नायगांव ( बा ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ आस्था ./ ब- २( १)९९३/ २०१५ .- श्री . एस . एच . गरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २१.०१.२०१५ ते २३.०१. २०१५ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर 
करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील तळटिप 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते श्री . रा . पा . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , नायगांव ( बा ) हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस. एच. गरड , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, नायगांव ( बा ) यांच्या न्यायालयाचे जरुरी 
व तात्कालीन काम दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पहावे. तसेच 
त्यांना दिवाणी न्यायालय , क . स्तर , नायगांव ( बा ) आस्थपनेवरील अधिकारी 
व कर्मचायंच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन सबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते श्री . एस. एच. गरड , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 

दुर्वाचनीय 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश 

नांदेड 
नांदेड : दिनांक ०२/ ०३ फेब्रुवारी २०१५ . 


दुर्वाचनीय 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

नांदेड 


नांदेड : दिनांक ०५ फेब्रुवारी , २०१५ . 


प्रकाशक,मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक,श्री.संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यां 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


